उपसंचालक आरोग्य सेवा (परिवहन),पुणे 
संचालनालय,पुणे यांच्या अखत्यारितील 
कार्यालयीन वाहनाच्या दुरुस्तीच्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२४/प्र.क्र.१३०/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : १९ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 


उपसंचाळक आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८ [॥॥]/ 
वाहन दुरुस्ती खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/५८५८-६०/२०२४, दि.२० मार्च. २०२४. 

उपसंचालक आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८ [॥॥]/ 
वाहन दुरुस्ती खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/५८५५-५७/२०२४, दि.२० मार्च,२०२४. 

उपसंचाळक आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८ [॥॥]/ 
वाहन दुरुस्ती खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/५८६१-६३/२०२४, दि.२० मार्च. २०२४. 

उपसंचाळक आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८ [॥॥]/ 
वाहन दुरुस्ती खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/६१६८-७०/२०२४, दि.२८.३.२०२४. 

उपसंचाळक आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८ [॥॥]/ 
वाहन दुरुस्ती खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/६१७१-७३/२०२४, दि.२८ मार्च, २०२४. 

उपसंचाळक आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८ [॥॥]/ 
वाहन दुरुस्ती खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/६१६५-६७/२०२४, दि.२८ मार्च. २०२४. 

उपसंचाळक आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८ [॥॥]/ 
वाहन दुरुस्ती खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/६१६२-६४/२०२४, दि.२८ मार्च. २०२४. 

उपसंचाळक आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८ [॥॥]/ 
वाहन दुरुस्ती खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/६१५९-६१/२०२४, दि.२८ मार्च. २०२४. 

उपसंचाळक आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८ [॥॥]/ 
वाहन दुरुस्ती खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/६१७४-७६/२०२४, दि.२८ मार्च. २०२४. 


प्रस्तावना:- 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांच्या उपरोक्‍त पत्रान्वये कार्यालयीन 


वाहनाकरीता देयकांच्या दुरुस्तीच्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर 
केला होता. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, परिवहन पुणे यांचेकडून सार्वजनिक आरोग्य विभागातील 


वाहनांचे ०९ देयक खर्चाच्या वाजवी प्रमाणपत्रासह कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग, विभाग 
क्रमांक २, पुणे यांनी प्रमाणित करुन दिले आहे. सदर खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 
उपसंचालक,आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२४/ प्र.क्र.१३०/ आरोग्य-४ 


शासन निर्णय:- 
खालील तक्‍्त्यामधील कार्यकारी अभियंता,यांत्रिकी, विभाग-२,पुणे यांनी प्रमाणित करुन 


दिलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे वापरातील वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी रुपये १,८३,६७५/- 
(अक्षरी रक्‍कम रुपये एक लक्ष त्र्याऐंशी हजार सहाठो पंच्याहत्तर फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास 


पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. | वाहन क्रमांक देयक देयक दिनांक | रक्‍कम रुपये दुरुस्तीचा तपशील 
क्रमांक 
१ | एमएच १२ ए.एच | ५०८ ३१.०१.२०२४ । ३७७६/- उजव्या बाजूची टेल लाईट असेब्ली बदली 
९९६९व्हेटो कार) करणे 
२ | एमएच०१ एएन १५५३ | ४३८ १५.१.२०२४ १४२९६/- मागील व पुढील बम्पर दुरुस्ती व पेटीग 
(art व्हॅगन del करणे नविन शीट ऑर्गनायझर बसविणे 
कार) 
३ | एमएच १२ आर आर | १०८५३ | २९.१.२०२४ ३५८७९/- इंजीन ऑईल फिल्टर गिअर फिल्टर 
०६०७ टोयाटा इन्होवा बदली करणे Sse बदली करणे डाव्या 
बाजूचे स्टॅबीलायझर असेब्ली लिकेज 
बदली करणे स्टेअरीग बुट कव्हर बदली 
करणे व्हील अलेॅजमेंट आणि व्हील 
बॅलन्सीग करणे 
B । एमएच ०१ एएन १५५२ | ०४६०२ | १४.२.२०२४ । ३३३९४/- इंजिन ऑईल फिल्टर प्फयुअल फिल्टर 
बदली करणे ब्रेक दुरुस्ती व्हील soporte 
आणि व्हील बॅलन्सीग करणे नविन सिट 
कव्हर बसविणे इलेक्ट्रकल दुरुस्ती मड 
फॅप डोअर वायझर बसविणे 
५ | एमएच १२ युसी ५८१४ | ४०७६०७ | १.३.२०२४ ७८९९/- नविन ब॑टरी बसविणे 
(मारुती सीअऑज कार) । ७९ 
६ | एमएच ०१ एएन १५५१ | ०३६७५ | ३.२.२०२४ १८७४४/- | पुढील दोन्ही बाजूचे हेड लाईट अँसब्ली 
बदली करणे 
७ | एमएच ०१ एएन १५५३ | ५२० २३.२.२०२४ | २७३४२/- सिट कव्हर सेट बदली करणे प्फळोरिंग 
मॅटीग सेट 
८ | एमएच १२ युसी ५८१४ | ०२४३०१ | २२.२.२०२४ १७४११/- नविन चार टायर बसविणे व्हील अलजमेट 
(मारुती सीअऑज कार) आणि व्हील बॅलन्सीग करणे 
९ । एमएच १२ युसी ५८१४ | ७०४४८ | १७.१.२०२४ | २४९३४/- मागील बम्पर नविन बसविणे बम्पर पेटिग 
(मारुती सीअऑज कार) करणे पेट्रोल कॅप नविन बसविणे मागील 
डाव्या बाजूचा दरवाजा दुरुस्ती डेंटीम व 
पेटींग करणे डिक्की दुरुस्ती करणे 
एकूण १,८३,६७५/- 
अटी व शर्ती 


१. खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


२. जर वाहन शासकीय कार्यशाळेत दुरुस्त करण्यात येणार नसेल तर संबंधीत सक्षम 


प्राधिकारी यांनी (या विषयीचा) खर्च वाजवी असल्याबद्दल प्रमाणित केलेले असले पाहीजे. 


३. कार्यपध्दती विषयक नियमांचे आणि इतर सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२४/ प्र.क्र.१३०/ आरोग्य-४ 


४. वाहनाच्या दुरुस्तीचा तपशील व त्यावर झालेल्या खर्चाची नोंद तसेच, वाहनास बसविलेले 
टायर, टयुब, बॅटरी इत्यादीचा तपशील वेळोवेळी वाहनाच्या हिस्ट्री पुस्तकात लिहिणे 
आवश्यक आहे. 

५. वरील सूचनांचे कोटेकोरपणे पालन सर्व संबंधितांनी करावे, अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी 
निश्चित करुन त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 

६. याकरीता होणारा खर्च विहित पध्दतीने करण्यात यावा. 


२. सदरचा खर्च सन २०२४-२५ करिता २२१० १०६२ या लेखाशीर्षातर्गत ५१ मोटार वाहने या 
बाबीखाली वाहन दुरुस्तीसाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचा झासन निर्णय क्रमांक-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, नुसार, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग 
पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.१९, नियम क्र. ६९ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१३१७४८५३७३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 
: C=IN, “GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: 
ou=PUBLIC HEALTH AND FAMILY WELFARE 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=895d4dc43ba3105440c0329431446ae833 
}9578925b2d77d3806165dbd487, 


3608 
postalCode=400032, st=Mah, hi 

p RA D | p p | S F EEF37624AA6ESEA1AAA99D244C6 
(C2A5F135097E5C07486A35D423835B4EC728, 


KAVITA PRADIP PISE 


कविता पिसे)” 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
८. वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय,मुंबई. 
९. विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन),पुणे. 
१०.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


